महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २८ मे, २०१९ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व४ (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये सन २०१८ मध्ये आंतरविभागीय बदली 
करण्यात आली होती. 
२. खालीळ सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना दिनांक ३१-०५-२०१९ पर्यंत देण्यात आलेली स्थगिती 
प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करुन त्यांच्या पूर्वीच्या बदली नंतरच्या पदस्थापनेमध्ये अंशात बदल करण्यात येत 
आहे. सदरहू सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची रकाना-६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ. | श्री/ | सहायककक्ष | सध्याचा दिनांक ७.५.२०१८ च्या सुधारित 
क्र. | श्रीमती | अधिकाऱ्याचे विभाग आदेशातील पदस्थापनेचा । पदस्थापनेचा विभाग 
नांव विभाग 
| २ ३ [Pe] षु ६ 
१ श्री गो.बा.साबने | शाशिवक्रीवि | महिला व बाल विकास विभाग | नगर विकास विभाग 
२ | श्रीमती  सु.अ.मोरे आविवि उद्योग, ऊर्जा व कामगार महसूल व व विभाग 
विभाग 
३ श्री प्र.गो.साठे उऊवकावि = | विमुक्त oie, wera आदिवासी विकास 
जमाती,इतर मागास वर्गव विभाग 
विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग 


३. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१ मे २०१९ (AA) पासून रकाना क्रमांक ४ मधील नमूद 


विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


४. सदर आदेश हेच कार्यमुकक्‍्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश काढण्याची 


आवर्यकता नाही. 


५. सदर कर्मचारी दिनांक १ जून २०१९ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, दिनांक २३ डिसेंबर 
२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


६. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 


७. आहरणव संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्‍त 
कर्मचाऱ्यांचे जून २०१९ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा करण्यात येऊ नये 
अन्यथा त्यांना ARNT: जबाबदार धरण्यात येईल. 


८. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक :कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४- 
ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 

९. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 


qo. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१२३४४७१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


e 
G DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
aj a Nn a al Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050F9180a8021798a5cled41a 
da8a72725a47b4f0, 


' serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e36 
h | mM fa (0 1 fa V Of73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2019.05.28 12:52:01 +05'30' 


(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व सहायक कक्ष अधिकारी ( संबंधित विभागामार्फत) 
प्रत, 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, Yoh वलूभदास 
रोड, मुंबई-४०००१. 

५) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवड नस्ती- साप्रवि१४ अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


